पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर नामनिर्देशित 
सदस्य नियुक्‍ती करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9३/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १ मार्च, २०२३. 


वाचा :- १) समक्रमांकित शासन निर्णय दि.१७.१.२०२३ 
२) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे यांचे पत्र 
क्र. जिनिसपु/नि-१०/नासविनिस/२०२२-२३/२२२, दि.१८.१.२०२३. 
शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्र. १ वरील शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र अ मधील जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान 
असलेले नामनिर्देशित सदस्य अ.क्र. 3 वरील श्री. गणेश मधुकर बिडकर, रा. नाना पेठ, पुणे यांची 
नियुक्ती रद्द करुन त्यांचे ऐवजी श्री. हरद आनंद बुट्टे पाटील, मु.वराळे, ता. खेड, जि. पुणे यांची नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 
२. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३०११२३९०५३३१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SANJEEV 
HARISHCHANDRA 
DHURI 


1c74fb3501bfS65F 


45D, 
77030283 
URI 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 

७. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे 

८. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे 
९. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१२. निवड नस्ती,का-१४८१ अ. 


